एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम-८ 

राज्यसेवा (मुख्य) परीक्षा-२०२० च्या अंतिम निकालाच्या 
आधारे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून निवड 
झालेल्या सहायक आयुक्‍त (गट-अ) व कौशल्य विकास, 
रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन अधिकारी (गट-ब) 
संवर्गातील उमेदवारांच्या तांत्रिक प्रशिक्षण खर्चाची 
प्रतिपूर्ती करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग 
शासन शुद्धिपत्रक क्रमांक : कौविउ-२०२२/प्र.क्र.१२४/२०२२/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १६ जानेवारी, २०२४. 


संदर्भ : १) शासन निर्णय समक्रमांक, दि. १९ जुले, २०२२. (संगणक संकेतांक-२०२३०७१९१३१३३९५३०३) 
२) शासन शुद्धीपत्रक समक्रमांक दि. ०१ नोव्हेंबर, २०२३. 


शासन शुद्धिपत्रक : 

संदर्भाधीन दि. ०१ नोव्हेंबर, २०२३ चे शासन शुद्धीपत्रक याद्वारे रद्द करण्यात येत आहे. 
२. उपरोक्त विषयावरील संदर्भाधीन शासन निर्णयाचा दिनांक १९ जुले, 2023 असा वाचावा. 
३. संदर्भाधीन शासन निर्णयातील परिच्छेद ३ मधील ““मागणी क्र.झेड ए-१, २२३०, कामगार व 
सेवायोजन, ०२, सेवायोजन, ००४ संशोधन, सर्वेक्षण व सांख्यिकी, “(०१)(०१) सेवायोजन रोजगार 
उपलब्धताविषयक माहिती व युवक रोजगारविषयक सेवा ०१-वेतन, (२२३० ११०७,” या लेखाशिर्षाखाली 
खर्ची टाकण्यात यावा व तो त्या त्या वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा.” 

च्या ऐवजी 

““मागणी क्र. झेड ए-२, २२३०, कामगार व सेवायोजन, ०२ सेवायोजन, ०११ संचालन व प्रशासन, 
पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना, राज्य योजनांतर्गत योजना, 009(09)(02) सेवायोजन संचालनालय, 
कार्यालयांच्या अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण (२२३० १०८१) १३-कार्यालयीन खर्च (योजनांतर्गत)” या लेखाशिर्षाखाली 
खर्ची टाकण्यात यावा व सदर खर्च २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरीता मंजूर असलेल्या अनुदानातून 
भागविण्यात यावा.” असे वाचावे. 

सदर शासन शुद्धिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतां २०२४०११६१६१३४४९२०३ असा आहे. हे शासन शुद्धिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


PRABHAKAR 
ATMARAM SANKHE _ याड 
(प्रभाकर संखे) 
शासनाचे अवर सचिव 


प्रति, 
१) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई 
२) महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः कौविउ-२०२२/प्र.क्र.१२४/२०२२/प्रशा-२ 


३) आयुकत, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
४) संचालक, वसंतराव नाईक राज्य कृषी विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था, वनामती, बोले पेट्रोल 
पंपजवळ, अमरावती रोड, धरमेठ, नागपूर-४४२ ४१० 
) उप आयुकत, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय, मुंबई 
) सहायक आयुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय, मुंबई 
७) अपर कोषागार अधिकारी, उप कोषागार कार्यालय, नवी मुंबई 
) सामान्य प्रशासन विभाग (सीपीटीपी) 
) वित्त विभाग (कार्यासन वित्तीय सुधारणा) 
१०) निवड नस्ती (प्रशा-२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


